कुर्ला महानंद नगर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झालेल्या 
अनियमिततेची चौकडी करण्यासाठी समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक ०२२१/प्र.क्र.१६५/२०१९ /झोपसु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२०. 
प्रस्तावना:- 


सन २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सुचना H.92, उपस्थित करण्यात आली होती. 
सदर लक्षवेधी सुचनेमध्ये कुर्ला महानंद नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील 
अनियमिततांबाबत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. सदर लक्षवेधी सुचनेवर विधानपरिषदेमध्ये 
दि.०१.०७.२०१९ रोजी झालेल्या चर्चेदरम्यान या प्रकरणातील अनियमिततेची पुन्हा चौकशी करण्याचे 
आश्वासन दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०३.०९.२०१९ 
रोजी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांनी इमारतीच्या अनियमिततेबाबत उप सचिव 
(गृहनिर्माण), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा येथील अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याबाबत 
निर्देश दिले आहेत. 


शासन निर्णय :- 


तत्कालीन मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिलेले आश्वासन व तत्कालीन मा.मंत्री 
(गृहनिर्माण) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कुर्ला महानंद नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन 
योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या बांधकामात झालेल्या अनियमिततेच्या चौकशीसाठी पुढीलप्रमाणे 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


a श्री. सु.बा.तुंबारे, उप सचिव (गृहनिर्माण) अध्यक्ष 

२ | श्री.प्रदिप पवार, कार्यकारी अभियंता, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, | सदस्य 
मुंबई 

3 | श्री. राकेश गावीत, कार्यकारी अभियंता, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास | सदस्य 
मंडळ. 


वरील समितीचे सदस्य सचिव अवर सचिव, झोपसु-१ कार्यासन हे असतील. सदर समितीने वरील 
प्रकरणी चौकशी करुन अहवाल मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांना १ महिन्यात सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२१८१७००१७५३०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DURGAPRASAD 
POCHAYYA MYLAWARAM 


(दुर्गाप्रसाद मैलावरम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक ०२२१/प्र.क्र.१६५/२०१९ /झोपसु-१ 


२. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, अनंत काणेकर 
मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

५. मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ,गृहनिर्माण भवन,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ 

६. निवडनस्ती, झोपसु-१ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


